महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण, २०१८ 
च्या अनुषंगाने गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्र 
(Quality Testing & Certification) यासाठी येणाऱ्या 
खर्चाचा काही भाग परतफेड करण्यासंदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौविउ-२०२०/प्र.क्र.०४/उद्योजकता. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- 09 जानेवारी, २०२१. 


वाचा-: १) कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: कौविउ-२०२०/ 
प्र.क्र.9६/अभियान- १, दि.१८ सप्टेंबर, २०१९. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचे क्र. MSinnoS/ 
२०२०-२१/ ७.3.८३/॥९७/२४६,दि.४ डिसेंबर,२०२०. 


शासन निर्णय:- 

राज्याच्या औद्योगिक तसेच अर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी आणि देशातील 
बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय योजना करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पांवर आधारीत उद्योगांना 
प्रोत्साहन देण्याकरिता विभागाच्या दि.०५ फेब्रुवारी,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण, २०१८ ला मान्यता देण्यात आलेली आहे.सदर धोरणाच्या 
अनुषंगाने राज्यातील स्टार्टअप्सला गुणवत्ता परिक्षण व प्रमाणपत्र (Quality Testing and 
Certification) यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग परतफेड करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य 
करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१, शासन निर्णय दिनांक १८ सप्टेंबर, 
२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये 4(4.3) Reimbursement should be claimed 


within 3 months of invoice date and invoice date should be after the date on which these 
guidelines are made applicable, असे नमूद केलेले आहे. 


३. तथापि, मार्च, २०२० पासून कोविड -१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात दि. २४ मार्च,२०२० पासून लॉकडाऊन जाहिर करण्यात 
आलेला होता. सदर लॉकडाऊनव्दारे विविध निर्बंध घालण्यात आले होते हे विचारात घेता, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्र क्रमांक २, 
दिनांक ४ डिसेंबर,२०२० मध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासन निर्णय दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ मधील 
परिशिष्ट “अ” मधील ४ (४.३) मधील देयक सादर करण्याची ३ महिन्यांची अट दिनांक ३१ मार्च, 
२०२१ पर्यंत शिथील करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.०४/उद्योजकता. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०१०५१५५१४५९९०३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
D ) r S Uu Va r n a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
postalCode=400032, st= rash 


tra, 
2.5.4.20=cdf8435b1411 }d22f63f448b2db4109f1aa9 
al 


. 8eda5f3b78841f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth 
Siddharth Kharat «= 
Date: 2021.01.05 15:56:49 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


मा. मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई. 

५) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) सर्व विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

८) डॉ. रधुनाथ माशेलकर, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, CSIR, नॅशनल केमिकल लेंबोरेटरी, पाषाण रोड, 
पुणे-४११ ००८. 

९) श्री. रतन टाटा, अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट, मुंबई. 

१०)श्रीमती किरण मुजुमदार-शॉ, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, बायोकॉन लिमिटेड, 
बंगळुरु, कर्नाटक. 

११) प्रधान सचिव/ सचिव, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार. 

१२) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
१४) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१५) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामिण विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)अतिरिकक्‍्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.०४/उद्योजकता. 


१९)अतिरिक्‍्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२०)अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
29) सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२)आयुक्‍्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍ताळय, कोकण भवन, सी.बी.डी. 
बेलापूर, नवी मुंबई 
२३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 
२४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
२५) सदस्य सचिव, राजीव गांधी सायन्स अँण्ड टेक्नॉंलॉजी Ear, मुंबई 
२६) कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
२७ कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
२८)कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
२९) कुलगुरू, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
३० कुलगुरू, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT) मुंबई 
३१ अध्यक्ष, इंडियन मर्चटस्‌ चेंबर, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


32) staat, कॉन्फिडरेडशान ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मुंबई 

33) संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँण्ड रिसर्च (155), पुणे 

३४ संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), मुंबई 

34) संचालक, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VNIT), नागपूर 

३६) संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (॥॥), नागपूर 

३७)संचालक, महाराष्ट्र हायब्रिड सिडस कंपनी लिमिटेड (MAHYCO), जालना 

३८)श्री. दिनेश बाबुराव सूर्यवंशी, सहाय्यक प्राध्यापक, श्रीमती नरसम्मा हिरय्या एज्युकेशन 

ट्रस्टचे आर्टस, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, किरण नगर, अमरावती. 

३९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-२), महाराष्ट्र, नागपूर. 

४१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई 

82) महालेखापाल (लेखा परीक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर 

४३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


४४)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
४५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.०४/उद्योजकता. 
४७)सर्व जिल्हाधिकारी. 
४८)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
४९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


५०) सह सचिव/उपसचिव, plied विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५१) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 

५२) उपआयुक्त, विभागीय मुख्यालय, pleted विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/ पुणे/ 
नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 

५३) निवडनस्ती/ उद्योजकता (अभि-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


